RNI No.MAHBIL / 2009/ 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष १, अंक १० 


बुधवार, एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ११ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४ ,किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १ एप्रिल २०१५ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा 
नियम ११६ अन्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 


L. A. BILL No. XVII OF 2015 . 


A BILL 
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL 

CORPORATIONS ACT. 


सन २०१५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १७ . 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम यात आणखी 

सुधारणा 

करण्याकरिता विधेयक . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम यामध्ये आणखी सुधारणा 
५ ९. करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत 


१ ९ ४ ९ चा 


आहे : 


१ . 


या अधिनियमास, महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१५, असे म्हणावे . 


संक्षिप्त नाव . 


( १ ) 


भाग पाच १ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ११, शके १ ९ ३७ 


सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 


५ ९ . 


२ . महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम याच्या कलम ३१३ मधील परंतुका नंतर , पुढील परंतुक जादा १९ ४९ चा 

दाखल करण्यात येईल : 
५ ९ याच्या कलम 
३१३ ची सुधारणा . 

“ परंतु आणखी असे की , महानगरपालिकेच्या अधिकारितेतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाद्वारे अधिसूचित केलेल्या क्षेत्रामध्ये कारखाने, कर्मशाळा किंवा कामाच्या जागेच्या बाबतीत 
अशा परवानगीची आवश्यकता असणार नाही . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ११, 


शके १ ९ ३७ 


३ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , ( १९ ४९ चा ५९ ) याच्या कलम ३१३ मध्ये, कोणत्याही व्यक्तीने, 
महापालिका आयुक्ताच्या पूर्वपरवानगीशिवाय, कोणताही कारखाना , कर्मशाळा किंवा कामाची जागा कोणत्याही 
जागेमध्ये नव्याने स्थापन करता येणार नाही, एका जागेतून दुसऱ्या जागेत हलवता कामा नये, तीन वर्षांपेक्षा 
कमी नसेल इतक्या कालावधीसाठी बंद केल्यानंतर पुन्हा उघडता कामा नये किंवा तिचे क्षेत्रफळ किंवा आकार 
वाढवता कामा नये, अशी तरतूद केली आहे. 


२. म्हणून, महानगरपालिकेच्या अधिकारितेतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक 
क्षेत्रामध्ये कारखाना, कर्मशाळा किंवा कामाची जागा स्थापन करण्याची इच्छा असणाऱ्या उद्योजकास उक्त 
औद्योगिक विकास महामंडळाकडून तसेच महापालिका आयुक्तांकडून परवानगी मिळवावी लागते, परिणामी 
उद्योग स्थापन करण्यासाठी अवाजवी विलंब होतो. 


" 


३. केंद्र सरकारने " मेक इन इंडिया अभियान अंगीकारले आहे, ज्याचा उद्देश, देशांतर्गत गुंतवणुकीत 
वाढ करणे व गतिमान औद्योगिक विकास करणे हा आहे. उक्त “ मेक इन इंडिया अभियानाच्या ” धर्तीवर , 
राज्य शासनाने, “ व्यापार करताना सोपेपणा ( Ease of Doing Business ) या धोरणाची अंमलबजावणी 
करून , " मेक इन महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचे ठरविले आहे . 


" 


४. उक्त धोरणाच्या अनुसार महानगरपालिकेच्या अधिकारितेतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या 
औद्योगिक क्षेत्रात कारखाना, कर्मशाळा किंवा कामाच्या जागा स्थापन करण्याची इच्छा असणाऱ्या उद्योजकाने , 
जर उक्त औद्योगिक विकास महामंडळाकडून परवानगी मिळविली असेल तर , त्याला उक्त कलम ३१३ अन्वये 
महापालिका आयुक्ताकडून परवानगी मिळविण्याची आवश्यकता असणार नाही, अशी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित 
केले आहे . 


५. वरील उद्दीष्टे साध्य करणे हा , या विधेयकाचा उद्देश आहे . 


मुंबई, 
दिनांक ३० मार्च २०१५ . 


देवेंद्र फडणवीस , 

मुख्यमंत्री . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ११ , शके १ ९ ३७ 


वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचे ज्ञापन . 


या विधेयकात वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा पुढील प्रस्ताव अंतर्भूत आहे : 


खंड २.- या खंडाचा, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३१३ यामध्ये एक नवीन परंतुक 
जादा दाखल करून त्यात सुधारणा करण्याचा हेतू आहे . उक्त परंतुकान्वये, उक्त कलम ३१३ च्या प्रयोजनार्थ, 
ज्याबाबतीत कोणताही कारखाना , कर्मशाळा किंवा कामाची जागा स्थापन करण्यासाठी महानगरपालिका 
आयुक्ताच्या परवानगीची आवश्यकता असणार नाही असे महानगरपालिकेच्या अधिकारितेतील क्षेत्र अधिसूचित 
करण्याचा अधिकार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला प्रदान केला आहे . 


२. वैधानिक अधिकार सोपविण्यासंबंधीचा वर नमूद केलेला प्रस्ताव हा सामान्य स्वरूपाचा आहे . 


विधान भवन : 
मुंबई, 
दिनांक १ एप्रिल २०१५ . 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


